RNI No.MAHBIL / 2009 / 40124 


R 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ६ , अंक ११ ( ४ ) ] 


सोमवार , सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० रोजी पुरः स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L.A. BILL No. XXXV OF 2020 . 


A BILL 


TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT , 2016 . 

. 


सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३५ . 


महाराष्ट्र 


सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते;; 


२०१७ चा 


आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
महा . ६. विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 

व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती; आणि, म्हणून , त्यांनी दिनांक 
२०२० चा २५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२० , हा प्रख्यापित केला होता; 


महा . 


अध्या . ९ . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे; 
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


भाग पाच - २५-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , 


शके १ ९ ४२ 


१. ( १ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० असे म्हणावे. 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ 


( २ ) तो , दिनांक २५ जून २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 


२०१७ चा 
महा.६. 


सन २०१७ चा २. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
अधिनियम क्रमांक 

असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १० ९ मधील , 
६ याच्या कलम 
१० ९ ची सुधारणा. 

( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये, खंड ( छ ) मधील विद्यमान परंतुकानंतर, पुढील परंतुक समाविष्ट 
करण्यात येईल : 


परंतु आणखी असे की , शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२०२१ साठी, व्यवस्थापनाकडून प्राप्त झालेले 
अनुपालन अहवाल राज्य शासनास सादर करण्याची तारीख आणि शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२०२१ साठी, 
शासनाने नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याची अखेरची तारीख , 
वाढविण्याच्या दृष्टीने, यातील तक्त्याच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, पोट - कलम ( ३) च्या 
खंड (च) व ( छ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखा या , उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे वाचण्यात येतील : 


खंड 

विद्यमान तरतुदीमधील तारीख शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२१ साठी तारीख 
( २ ) 

( ३ ) 
( च ) 

१ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी ३० जून २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी 
( छ ) 

१५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी ३१ जुलै २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी. ” ; 
( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मध्ये, खंड ( घ ) मधील विद्यमान परंतुकानंतर , पुढील परंतुक समाविष्ट 
करण्यात येईल : 


परंतु आणखी असे की , शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२०२१ साठी, राज्य शासनास, त्यास योग्य व उचित 
वाटेल अशा परिसंस्थेसाठी नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , विषय , विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्या, इत्यादी सुरू 
करण्यासाठी ३१ जुलै २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी परवानगी देता येईल . ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , शके १ ९ ४२ 


३ 


२०२० चा 

महा . 
अध्या . ९ . 


आहे. 


३. ( १ ) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२० हा याद्वारे, निरसित करण्यात येत सन २०२० चा 

महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ९ याचे 

निरसन व 
( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 

व्यावृत्ती. 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात 
आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या 
मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, 
काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , 


शके १ ९ ४२ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


कोविड -१ ९ वैश्विक महामारीचा फैलाव झाल्यामुळे, २४ मार्च, २०२० पासून देशामध्ये घोषित केलेली 
टाळेबंदी विचारात घेता, विद्यापीठांच्या कामकाजासह सर्व सामाजिक आणि आर्थिक कार्ये थांबलेली आहेत. 


२ . 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ( २०१७ चा महा . ६ ) याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार, 
नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी इरादा पत्राकरिता अर्ज करणे, अर्जाची छाननी करणे , 
इरादा पत्र देणे , इरादा पत्राच्या शर्तीचे अनुपालन करणे, इत्यादींसाठी कालमर्यादा विहित केलेली आहे. उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( च ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , अनुपालन 
अहवालाची, अधिष्ठाता मंडळाद्वारे छाननी करण्यात येईल आणि प्राप्त झालेला अनुपालन अहवाल १ मे रोजी 
किंवा त्यापूर्वी, व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेसह राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल . उक्त पोट - कलम ( ३ ) 
च्या खंड ( छ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , राज्य शासनास , विद्यापीठाचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, ज्या 
वर्षात असे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे त्या वर्षाच्या १५ जून रोजी 
किंवा त्यापूर्वी, त्यास योग्य व उचित वाटेल अशा व्यवस्थापनास अंतिम मान्यता देता येईल . त्याचप्रमाणे, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( घ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , राज्य शासनास, 
वर्षाच्या १५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी, नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , विषय, विद्याशाखा व अतिरिक्त तुकड्या सुरू 
करण्यासाठी परवानगी देता येईल . तथापि, कोविड -१ ९ वैश्विक महामारीचा फैलाव झाल्यामुळे, २०२०-२१ या 
शैक्षणिक वर्षाकरिता उक्त अधिनियमामध्ये विहित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करणे शक्य नाही. 


ही बाब विचारात घेता, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेसह राज्य 
शासनास अनुपालन अहवाल सादर करण्याची तारीख वाढविणे, शासनाद्वारे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था 
सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याची तारीख वाढविणे आणि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , विषय, विद्याशाखा 
व अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची तारीख वाढविणे इष्ट वाटले. 


३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ( २०१७ चा महा. ६ ) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, 
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली होती, आणि , म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२० ( २०२० चा महा . अध्या . ९ ) हा प्रख्यापित केला होता. 


४. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० . 


उदय सामंत, 
उच्च शिक्षण मंत्री. 


विधान भवन : 


राजेन्द्र भागवत , 

सचिव, 


मुंबई, 
दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२० . 


महाराष्ट्र विधानसभा. 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


